एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
वित्त व लेखा सेवा,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक -टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१७/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- १४/१२/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१६/ प्र.क्र.६१/१६/ १८-ब, दि.०४/०८/२०१६ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ,दि.०४/१२/२०१७ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन Seat 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ अन्वये शिफारस झालेल्या व 
दिनांक ०४/०८/२०१६ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व 
लेखा सेवा, गट-अ या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३(२०१६) दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या कालावधीत पूर्ण 
झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (3) (बो 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा काळावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास त्यांचा सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी 
याद्वारे समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते ३०/०४/२०१८) 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र. yet | म्हणून सेवेत | उपभोगले उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा | ल्यारजा कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक (दिवस) दिनांक 
हल २ ३ 1. | 4 & शिळ 
ष्‌ श्री. दिपक OPEN ०२/०५/२०१६ | निरंक विभागीय परीक्षा उत्तीणं 30/0४/२०१८ 
सुर्यकांत बोडके (म.पू) १ ली संधी दि.२३.५.२०१७ | (म.नं.) 
२ | श्री. सुरज रमेश | SBC ०२/०५/२०१६ | ०६ दिवस | विभागीय परीक्षा उत्तीण॑ | ६/०५/२०१८ 
बारापात्रे (म.पू) १ ली संधी दि. २३.५.२०१७ | (म.नं.) 
२ री संधी दि. २१.९.२०१८ 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१७/सीपीटीपी-अ 


३. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची 
वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”. त्यानुसार 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०४/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने 
त्यानंतरची वेतनवाढ देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
वित्त व लेखा सेवा, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची / 
अटींची पूर्तता केली असल्यामुळे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१४११०६५४५७०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Gupte Sanju vk on 
Kamlakar canteen senna 
(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-आ), वित्त 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे 
४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
५. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


